संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अस्थापनेवरील राज्य फिरते नागरी आणीबाणी 
सेनास्तंभ कार्यालयातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ मिळणेबाबत. 

दि.०१.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३८/विजा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : २५ मार्च, २०२१ 


वाचावे :- 9) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम २०२०/प्र.क्र.६४/विशा-८ 
दि.२४.०९.२०२०. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६ 
आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 
३) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
नासंस/का-३/प्र.क्र.१/मुदतवाढ/फि.द./२०२१/२७४, 
दि.०९-०३.२०२१. 


प्रस्तावना: 

संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापने वरील राज्य 
फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत संदर्भ क्रमांक १ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आळी 
होती. सदर मुदतवाढ दि.२८.०२.२०२१ रोजी संपली आहे. वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
दि.१५०२.२०२१ अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ 
ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले 
आहेत. संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील राज्य 
फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई या कार्यालयातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास 
अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३८/विशा-८ 


शासन निर्णय :- 


संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील राज्य फिरते 
नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई कार्यालयातील आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 
अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अझ्ञा अस्तित्वात असलेल्या 
सोबतच्या पत्रातील एकूण १०६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक 
सेवा (१०६) नागरी संरक्षण (चार) राज्य फिरते नागरी आणिबाणी सेनास्तंभ -०१ वेतन ” या 
लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा. सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग wm पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
vol सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक 
२०२१०३२५१६१८३७५१२९ असा आहे. शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Narayan Bira SS ait actin 


1८84327899: 9८0390 


Mane याया 
(नारायण माने 

सोबत : प्रपत्र -अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

Wd: 

१) संचालक, नागरी संरक्षण PASHAN ST, AERIS राज्य,मुंबई 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


Co~ 


५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्राळय,मुंबई. 
७) निवड नस्ती, विशा-८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३८/विशा-८ 


वेभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०२१/प्र.क्र.३८/विशा-८, दिनांक: २५ मार्च,२०२१ 


सोबतचे “प्रपत्र-अ 
राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ,मुंबई 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतन | संख्या | 
१ २ 3 8 
गट-ब 
१ | वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक (अग्नि) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० १ 
२ | वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक (विमोचन) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० १ 
गट-क 
३ | तांत्रिक सहायक श्रेणी-१ एस-१४ : ३८६००-१२२८०० १ 
४ | वरिष्ठलिपिक एस-८ : २५५००-८११०० १ 
५ | लेखालिपिक एस-८ : २५५००-८११०० २ 
६ | जोडारी यांत्रिक एस-८ : २५५००-८११०० १ 
७ | संधाता एस-८ : २५५००-८११०० १ 
८ | स्वयंवीजतंत्री एस-८ : २५५००-८११०० १ 
९ | तांत्रिक सहाय्यक श्रेणी-२ एस-८ : २५५००-८११०० १ 
१० | प्रमुख अग्निशामक/विमोचक एस-७ : २१७००-६११०० १० 
११ । चालक यंत्र चालक एस-७ : २१७००-६११०० ८ 
१२ | सहाय्यक स्वयंवीजतंत्री एस-७ : २१७००-६११०० १ 
१३ । विजतंत्री एस-७ : २१७००-६११०० १ 
१४ | सहाय्यक जोडारी एस-७ : २१७००-६११०० १ 
१५ । अग्निशामक/विमोचक एस-६ : १९९००-६३२०० ६० 
१६ | प्रथमोपचारक एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
१७ | चालक एस-६ : १९९००-६३२०० २ 
१८ | भांडारपाल एस-६ : १९९००-६३२०० २ 
१९ । लिपिक-टंकलेखक एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
गट-ड 
२० | सहाय्यक स्वयंपाकी एस-१ : १५०००-४७६०० १ 
२१ | तांत्रिक सहाय्यक स्वच्छक एस-१ : १५०००-४७६०० १ 
२२ । भोजनालय सेवक एस-१ : १५०००-४७६०० १ 
२३ | सफाईगार एस-१ : १५०००-४७६०० २ 
एकूण अस्थायी पदे | १०६ 


